दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने 
भरण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : दुविप्र-२३१८/११९/प्र.क्र.४४/पदुम-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८. 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे 
रु.५४००/-) या संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद अधिका-यांना सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी 
रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.६६००/-) या संवर्गातील पदोन्नती कोटयातील रिक्‍त पदावर नियमित पदोन्नती 
देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे :- 


am. | अधिका-याचे नाव व पदनाम पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
zs 2 3 
वि श्री.जी.के.तावडे, प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, बीड. | अमरावती. 
२ | श्री.एस.आर.शिपुरकर, प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक. 
जालना. 


२. सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) 
क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ अंमलात येतील. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६३०१२१६३१९५०१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ashok 

Tanbaji Uike : 
(अ.ता.उईके) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


“e299 


प्रत, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 
२) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती/नाशिक/औरंगाबाद. 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) ५८, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः दुविप्र-२३१८/११९/प्र.क्र.४४/पदुम-६ 


४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,बीड/जालना/अमरावती/नाशिक. 


) 
) 
) संबंधित अधिकारी ( आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 
) 
) 


GM 2८. 


मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक 


८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


